शालेय पोषण आहार योजनेतंर्गत 
अनुसूचित जमाती (TSP) उपयोजनेच्या 
निधी वितरणाबाबत (सन २०२०-२१) 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०२०/प्र.क्र.१००/एस.डी.३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक: १५ मार्च, २०२१ 


वाचा:- 


१) वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि.१६ एप्रिल,२०२० 


२) केंद्र शासनाचे आदेशा क्र. F.No. 3/2020-Desk (MDM) दि.२३ एप्रिल, २०२० 
३) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दि. ०४ मे, २०२० 


४) केंद्र शासनाचे आदेशा क्र. F.No. 3/2020-Desk (MDM) दि.०९जून, २०२० 


५) शासन निर्णय क्रमांक: शापोआ-२०२०/प्र.क्र.१००/एस.डी.३ दि.०३नोव्हेंबर,२०२० 


६) केंद्र शासनाचे Seat क्र. F.No.3-¥/2020-Desk (MDM) दि.२७ नोव्हेंबर,२०२० 


७ केंद्र शासनाचे आदेडा H.F.No.3-8/2020-Desk (MDM) दि.११ डिसेंबर, २०२० 


८) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.४/कार्यासन.६, दि. ०९ मार्च,२०२१. 
प्रस्तावना :- 


शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत केंद्र शासनाने संदर्भाधिन दि.२३ एप्रिळ,२०२० रोजीच्या आदेशान्वये 


पहिल्या टप्प्यातील केंद्र हिस्स्याचा तदर्थ निधी रु.७७५०.४९ लक्ष व संदर्भाधिन दि.९ जून, २०२० रोजीच्या 


आदेशान्वये रु.१५५००.९७ लक्ष निधी वितरित केला आहे. सदर निधी सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती उपयोजना व 


अनुसूचित जमाती उपयोजना या घटकांतर्गत उपलब्ध करुन दिलेला आहे. केंद्र शासनाने वितरित केलेल्या 


उपरोक्त निधीपैकी अनुसूचित जमाती घटकांतर्गत केंद्र हिस्सा व राज्य हिस्सा मिळून रु.४०३३.८७ लक्ष इतका 


निधी संदर्भाधिन दि.०३नोव्हेंबर,२०२० च्या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आला आहे. सध्यस्थितीत केंद्र 


शासनाने दि. २७ नोव्हेंबर, २०२० च्या आदेशान्वये उन्हाळी सुट्टीमध्ये विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहार योजनेचा 


लाभ देण्यासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या निधीपैकी अनुसूचित जमाती लेखाशिर्षांतर्गत केंद्र हिस्स्याचा 


रु.१४८५.९२ लक्ष इतका निधी वितरीत केला आहे. तसेच, दि.११ डिसेंबर, २०२० रोजीच्या आदेझान्वये पहिल्या 


हप्प्त्यामधील उर्वरित निधीपैकी अनुसूचित जमाती लेखाश्रिर्षातंर्गत केंद्र हिस्स्याचा रु.१४३५.८८ लक्ष निधी वितरीत 


केला आहे. सदर निधी व दि.२३ एप्रिल, २०२० व दि.०९ जून,२०२० मधील आदेशान्वये प्राप्त झालेला निधीपैकी 


शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०२०/प्र.क्र.१००/एस.डी.३ 


अवितरीत असलेला रु.११३४.४० लक्ष निधी असा एकूण केंद्र हिस्स्याचा रु.४०५६.२ लक्ष निधी व त्यास समरुप 


राज्य हिस्स्याचा रु.२८०३.३३ लक्ष निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्याचा प्रस्ताव आदिवासी विकास 


विभागामार्फत वित्त विभागास सादर करण्यात आला होता.वित्त विभागाने संदर्भाधिन शासन निर्णय दि.०४ मे, २०२० 


मधील तरतुदीच्या अनुषंगाने सध्यस्थितीत अनुसूचित जमाती लेखाशिर्षांतर्गत अर्थसंकल्पिय असलेल्या तरतूदीपैकी 


केंद्र हिस्सा ५० टक्के व राज्य हिस्सा ९० टक्के निधी वितरीत करण्यास मान्यता दिली आहे. प्रस्तुत निधीमधून केंद्र 


शासनाने वितरीत केलेला केंद्र हिस्स्याचा रु.३८००.२५ लक्ष व राज्य हिस्स्याचा रु.२८०३.३३ लक्ष असा एकूण 


रु.६६०४.१५५ लक्ष निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


झासन निर्णय:- 


आदिवासी विकास विभागाच्या दि.०९/०३/२०२१ च्या शासन निर्णयास अनुसरुन शाळेय पोषण आहार 


योजनेसाठी आदिवासी जमाती उपयोजनेच्या (TSP) लेखाशिर्षाखाळील केंद्र हिस्सा व राज्य हिस्सा मिळून 


खालीलप्रमाणे रु.६६०४.१५५ लक्ष (रुपये सहासष्ट कोटी चार लक्ष पंधरा हजार पाचशे फक्त) निधी वितरीत व खर्च 


करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


वितरीत करण्यात येत 


अ.क्र. लेखाशिर्ष अर्थसंकल्पित तरतूद असला विधी 


१ , | मागणी क्रमांक टी -५ २२०२ -सर्वसाधारण 
शिक्षण, ०१ - प्राथमिक शिक्षण, ७९६ -जनजाती 
क्षेत्र उपयोजना, (09) जनजाती क्षेत्र 
उपयोजनांतर्गत योजना -केंद्र पुरस्कृत योजना 
(०१) (०८) शालेय पोषण आहार कार्यक्रम 
(MDM) (केंद्र पुरस्कृत योजना) (अनुसूचित 
जमाती उपयोजना) (TSP) (केंद्र हिस्सा ६०%) 
(2202 1432) 
२. | मागणी क्रमांक टी -५ 2202 -सर्वसाधारण 
शिक्षण, ०१ - प्राथमिक शिक्षण, ७९६ -जनजाती 
क्षेत्र उपयोजना, (09) जनजाती क्षेत्र 
उपयोजनांतर्गत योजना -केंद्र पुरस्कृत योजना 
(०१) (०९) शाळेय पोषण आहार कार्यक्रम 
(MDM) (केंद्र पुरस्कृत योजना) 
(अनुसूचित जमाती उपयोजना) (TSP) (राज्य 
शाहस्सा ४०%) (2202 1489) 

एकूण रु.१७६६९.३९ लक्ष | रु. ६६०४.१५५ लक्ष 


रु.१२६६९.३९ लक्ष रु. ३८००.२५लक्ष 


रु.५०००.०० लक्ष रु. २८०३.२२ लक्ष 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः दापोआ-२०२०/प्र.क्र.१००/एस.डी.२३ 


२. 


सदरचा शासन निर्णय आदिवासी विकास विभागाच्या शासन निर्णय दि.०९/०३/२०२१ अनुसरुन तसेच, 


वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१४२२/अ.मु.स.(वित्त),दि.१५/०२/२०२१ अन्वये दिलेल्या 


सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. निधी वितरित करताना वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक 


दि.१६/०४/२०२० व शासन निर्णय दि. ०४/०५/२०२० मधील नमूद केलेल्या सर्व बाबींची पूर्तता होत आहे. 


. केद्र शासनाचा निधी प्रत्यक्षात wet झाला असल्याचे अभिप्राय वित्त विभागाच्या अर्थोपाय शाखेने 


अनौपचारिक संदर्भ क्र.१५२/अर्थोपाय, दिनांक २५/०४/२०२० व अनौपचारिक संदर्भ क्र.१८१/ अर्थोपाय, 


दि. २३/०६/२०२० अन्वये तसेच ई-मेल व्दारे दिलेले आहेत. 


. खर्चासिंबंधिच्या सद्याच्या शासकीय धोरणास अनुसरून मंजूर आराखड्यानुसार याच वर्षात सदर निधी खर्च 


होईल याची दक्षता घ्यावी. 


प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३१५१२२९५३५९२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


PRAMOD ABAJI 
PATIL 
(प्रमोद पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. मंत्री, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई 
सर्व मा. मंत्री/ मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 
सर्व मा. संसद सदस्य/ विधानसभा सदस्य/विधानपरिषद सदस्य 

मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

मा. अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
मा. आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 

शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
शिक्षण संचाळक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०२०/प्र.क्र.१००/एस.डी.३ 


१३ 
१४ 


१७ 


) 
) 
) 
१६) 
) 
१८) 


जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र % , मुंबई/नागपूर 
शिक्षणाधिकारी (प्राथ.), जिल्हा परिषद (सर्व) 

वित्त विभाग (व्यय-५), मंत्रालय, मुंबई 

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई 
निवड नस्ती - एस.डी. ३. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


